महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : संकीर्ण०१२०/प्र.क्र.७०/१३-स 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२०. 


वाचा:- राज्य निवडणूक आयोग, यांचे क्रमांक -रानिआ/ मनपा २०२०/ प्र.क्र.9/का-५, 
दिनांक १७.०३.२०२० रोजीचे पत्र. 


आदेशा 

ज्याअर्थी, जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर पसरलेला साथीचा रोग (Pandemic) म्हणून घोषित 
Hoo कोव्हीड-१९ (PRAT विषाणु) देशात तसेच, महाराष्ट्रातही संक्रमित होत असल्याने, सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाने राज्यात कोरोना विषाणुमुळे उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारामुळे आरोग्यविषयक 
आपत्कालिन परिस्थितीत नमूद करून, दिनांक १३.०३.२०२० च्या अधिसूचनेन्वये साथरोग अधिनियम -१८९७ 
च्या खंड २,३ व ४ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली असणे, त्याचप्रमाणे, त्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाने दिनांक १४ मार्च, २०२० रोजीच्या अधिसूचनेन्वये संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी, 
नियम प्रसिध्द करणे, 

ज्याअर्थी, सध्याच्या PRAT विषाणू (कोव्हीड-१९) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, 
अशावेळी निवडणूका घेणे उचित होणार नाही. या निवडणूका निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या 
दृष्टीकोनातून राज्य निवडणूक आयोग, सध्या सुरू असलेले सर्व निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करीत असणे, 
ज्या महानगरपालिका, नगरपालिका/ नगर परिषदा/ नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या 
पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम सुरु आहे अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
निवडणुकांचे कामकाज दिनांक १७.०३.२०२० रोजीच्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत 
स्थगित करण्यात येत असणे व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर योग्य वेळी वरील निवडणूक कार्यक्रम पुन्हा 
सुरू करणेबाबत यथोचित आदेशा नंतर जारी केले जातील, असा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला 
असणे, 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० Helles कलम ७३ कक मधील तरतूदीप्रमाणे 
राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने कोणत्याही सहकारी संस्थांच्या 
निवडणूका पुढे ढकलण्याचा अधिकार असणे, या तरतूदीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभर परसलेला 
साथीचा रोग म्हणून घोषित केलेला कोरोना विषाणू (कोव्हीड-१९) आणि त्यामुळे उद्भवलेल्या गंभीर 
परिस्थिमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व 


सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलणे आवश्‍यक असणे, 


शासन आदेडा क्रमांकः संकीर्ण०१२०/प्र.क्र.७०/१३-स 

त्याअर्थी, याबाबत सध्याच्या कोरोना विषाणू (कोव्हीड-१९) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा 
विचार करता, कोरोना विषाणू (कोव्हीड-१९) संसर्ग टाळण्यासाठी अशावेळी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या 
निवडणूका घेणे उचित होणार नाही. या निवडणूका निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या 
दृष्टीकोनातून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम ७३ कक मधील तरतूदीनुसार ज्याप्रकरणी मा.उच्च / सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत 
केले आहे. अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या 


दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर पुढील तीन महिन्यांपर्यंत स्थगित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१८१८२९५६९२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramesh Shankarrao '' 
Shingte 


5 a 
65acb34103d45bd48, 
serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a5baefdddce 
18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingt 

Date: 2020.03.18 18:45:35 +05'30' 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

३. सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, पुणे. 

४. विभागीय सहनिबंधक/उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
५. निवडनस्ती, कार्यासन १३-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


